गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.नों.क्र.८३/२०१३ मधून 


उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. 


vers निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र. ३१७/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


दिनांक : ४ डिसेंबर, २०१३. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२०१३/ए.एस.७४/डी-चौदा, दिनांक 
28.08.2093. 


शासन निर्णय-- गुन्हे प्रकटीकरण झ्ाखा, गु.नों.क्र.८३/२०१३ (ना.म.जोज्ी पो.ठा.गु.नों.क्र.२४४/२०१३) 


मध्ये सत्र न्यायालय मुंबई येथे दाखल प्रकरण क्र.८४६/२०१३ (शक्‍ती मिल कंपाऊंड प्रकरण) या 


गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. 


श्री.उज्वळ निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २४.०९.२०१३ च्या 


अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी 


अँड. श्री.उज्वल निकम यांना प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 

फी चा प्रकार मंजूर करण्यात आलेली फी 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. 30,000/- 
ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) रु. ८,०००/- 


(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. ३०,०००/-) 


क) हॉटेल लॉजिंग व बोडिंग (प्रतिदिन) रू.५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१२३/प्र.क्र.३१७/पोल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. उज्वळ निकम यांना अपरिणामकारक 


सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य मुख्यालय 


पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) -- २८ व्यावसायिक सेवा या 


लेखाशिर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक. निधी विवरणपत्रानुसार 


भागविण्यात येईल. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ४९७/१२३/व्यय-७, दिनांक 


१२.११.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१२०४१६५९४९५४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajinkya 
jade 


il Vasant Bi 
Aj | n kya DN. CN mA inkya Vasant 
Baga IN, S= 
Mahi htra, O = 
Vasant st insta 
B d OU = Home 
Date: 2013.12.06 16:18:11 
39१०6  & 


(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई पोळीस आयुक्‍त कार्यालय आवार, डॉ.डी.एन.रोड, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१२/प्र.क्र.३१७/पोल-१० 


मुंबई-४०० ००१. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


. अंड.श्री.उज्वल निकम,४८ रामदास कॉलनी, बॅरिस्टर निकम चौक, जळगांव 


. विधी व न्याय विभाग (का.१४), मंत्रालय, मुंबई. 


. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


